नियोजित वस्तू व सेवाकर कार्यालय, भाईंदर या 
इमारतीसाठी प्राप्त झालेल्या भूखंडास संरक्षक भिंत 
बांधण्यासाठी येणा-या रु.७०,६९,२५०/- खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१३७/वि.प्र-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ३० जानेवारी, २०२४. 


वाचा- 
१. राज्यकर उपायुक्त (जनसंपर्क) यांचे पत्र क्र.रासआ (ज.सं.)/आस्था-१४/भाईदर/संरक्षण भिंत 
बांधकाम/अंदाजपत्रक/२०२३-२४/ब-१९७१ दि.-२३.०६.२०२३ 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र क्र १०/इमा-२ 
दि. २५.०९.२०१९ 
प्रस्तावना- 
नियोजित वस्तू व सेवा कर कार्यालय, भाईंदर या इमारतीसाठी प्राप्त झालेल्या भूखंडास 
संरक्षक भिंत बांधणे या कामाकरिता रु.७०,६९,२५०/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागास यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेला प्रस्ताव राज्यकर 
आयुक्तालयाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये मान्यतेकरिता सादर hor आहे. सदर 
रु.७०,६९,२५०/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
वस्तू व सेवाकर भवन, भाईदर येथीळ कार्यालयासाठी उपलब्ध भूखंडास संरक्षक भिंत 
बांधण्यासाठी रु.७०,६९,२५०/- (अक्षरी रु.सत्तर लाख एकोणसत्तर हजार दोनशे पन्नास फक्त) 
इतक्या रक्कमेच्या खालील अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे- 


अ.क्र कामाचे स्वरुप रक्‍कम 
= ia Work Portion ५६,८२,९२८ 
2 GST(9¢%) 90,22,8 2.08 
3 Contingencies (8%). २,२७,३१७.१२ 
छै Labour Insurance (9%) ५६,८२९.२५ 
दु Test Charges २६०२० 
६ Royalty Charges ५३२२८.४८ 
Total ७०,६९,२५०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१३७/वि.प्र-४ 


२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र. एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च,०१ कार्यालयीन इमारती , ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (०५)(०१) मोठी बांधकाम- 
विक्रीकर (४०५९ ०७३४) (अनिवार्य), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. मात्र विहित पध्दतीने अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करु नये. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (१) तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, झासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र क्र १०/इमा-२, दिनांक 
२५.०९.२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकताक २०२४०१३०११५१२०५४०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by SUNIL GANGARAM GANGARKAR 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


SUNIL GANGARAM “82st 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4 104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfad 


€8149e690564bc13f6, postalcode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F9613C315644DFDC2C9D1B7756FDB444D8763 
G A N G A R KA R 76B01E337B8015FCF7DA90A4CFD, cn=SUNIL GANGARAM 
GANGARKAR 
Date: 2024.01.30 11:51:33 +05'30' 
(सु.गं.गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) राज्यकर सहआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, भाईंदर, मुंबई १०, 

२) मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग कोकण, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, 
भाईदर,मुंबई-४०० ०१०, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता)/ (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

अवर सचिव ( अर्थसंकल्प कक्ष/ प्रशासन-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


